बुलडाणा नगरपरिषदेतील संगम तलावाच्या 
पर्यावरण संवर्धनासाठी  नगरपरिषदेकडून 
राबविण्यात येणा-या प्रकल्पातील कामंच्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता व निधी मुक्‍त करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०१३/प्र.क्र.११०/तां.क.३ 
नवीन प्रशासन भवन,१५ वा मजला,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २६मार्च, २०१८ 


वाचा - 
१) पर्यावरण विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय,दिनांक: ६ जानेवारी, २०१५. 
२) मुख्याधिकारी, बुलडाणा नगरपरिषद यांचे पत्र क्र. जावक क्र.साबावि/नपबु/१२५७/२०१६, 
दिनांक २.७.२०१६ 
३) पर्यावरण विभागाचे पत्र क्र. रासयो २०१३/प्र.क्र.११०/तां.क.३, दिनांक ४.१०.२०१६ 
४) मुख्याधिकारी, बुलडाणा नगरपरिषद यांचे पत्र क्र. जावक क्र.साबावि/नपबु/४६००/२०१७, 
दिनांक १.२.२०१७. 
५) मुख्याधिकारी, बुलडाणा नगरपरिषद यांचे पत्र क्र. जावक क्र.साबावि/नपबु/३२४२/२०१८, 
दिनांक २.२.२०१८ 
प्रस्तावना - 
राज्यातील तलाव, सरोवरे व मोठे जलाशय यांचे पर्यावरणीयदृष्टया संवर्धन करण्यासाठी 
राज्य शासनाने राज्य योजनेंतर्गत राज्य सरोवर संवर्धन योजना सन २००६-०७ या आर्थिक वर्षापासून 
सुरु केली आहे. 


सदर योजनेंतर्गत बुलडाणा नगरपरिषदेमार्फत सादर संगम तलाव संवर्धन प्रस्तावास 
संदर्भाधीन दिनांक ६ जानेवारी, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये De-wedding, De-silting, 


Compound Wall, Drainage- Sewer interception,& diversion तसेच Sewage Treatment Plant 
(Phytoride) यासारख्या पर्यावरणीय बाबींशी संबंधित कामांचा तसेच सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार 
करणे, तांत्रिक मान्यता घेणे, तज्ञ Gar संस्थेची निवड करणे, विविध निविदा प्रक्रिया , चांगल्या 
पर्यावरण तज्ञा सल्लागार संस्थेची निवड इ. कामांसाठी रुपये २५.०० लक्ष निधी Mobilization Fund 
म्हणून वितरित करण्यात आलेला आहे. संबंधितांनी संदर्भाधीन दिनांक २.७.२०१६ अन्वये सादर 
केलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल योजनेंतर्गत गठीत सुकाणू समितीच्या दिनांक ४ जुले, २०१६ रोजी 
आयोजित बैठकीत विचारार्थ ठेवण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास काही अटींच्या अधीन राहून 
सुकाणू समितीने मान्यता दिलेली होती. तसेच मुख्याधिकारी, बुलडाणा नगरपरिषद यांनी दिनांक 
१.२.२०१७ रोजी सादर केलेल्या अहवालात वितरित करण्यात आलेल्या रुपये २५.०० लक्ष पैकी रुपये 
९.८९ लक्ष खर्च HS असल्याबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करुन प्रस्तावातील रुपये ३ कोटी 
वरील रुपये २,३८२३२.१२ इतकी रक्‍कम खर्च करण्यास नगरपरिषद, बुलडाणा तयार असल्याबाबत 
नमूद केले. सदर माहिती दिनांक १३ एप्रिल, २०१७ रोजी आयोजित सुकाणू समितीच्या बैठकीत 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०१३/प्र.क्र.११०/तां.क.३ 


विचारार्थ ठेवण्यात आली होती. सदरच्या प्रस्तावाचा व मा. उच्च न्यायालय, नागपूर येथे सुरु 
असलेल्या जनहित याचिकेचा विचार करुन बुलडाणा नगरपरिषदेस प्रस्तावित केलेल्या कामांसाठी 
अंतिम मंजूरी देण्याबाबत व सदर प्रकरणी सुकाणू समितीने उर्वरित निधीपैकी रुपये ५०.०० लक्ष निधी 
वितरित करण्यास व सदर तलाव प्रस्तावाच्या एकूण खर्चास मंजूरी दिलेली होती. तसेच बुलडाणा 
नगरपरिषदेने वितरित करण्यात आलेला रुपये २५.०० लक्ष इतका निधी पूर्णपणे खर्च झाल्याबाबत 
दिनांक २.२.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्यामुळे सदर प्रस्तावास अंतिम 
मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

१. राज्य सरोवर योजनेंतर्गत बुलडाणा नगरपरिषदेमार्फत सादर संगम तलावाचे पर्यावरणीयदृष्टया 
संवर्धन करण्यासाठी संदर्भाधीन दिनांक ६ जानेवारी, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आलेली होती. उक्त नमूद प्रस्तावनेतील बाब लक्षात घेता संगम तलावाच्या 
संवर्धनासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र अ"मध्ये नमूद केलेली कामे 
राबविण्यासाठी एकूण रुपये 3,00,00,000/- ( अक्षरी रुपये तीन कोटी wad) इतक्या रकमेस 
खालील अटी व सोबत जोडलेल्या “ प्रपत्र ब" मधील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे 


२. सदर मंजूर एकूण रकमेपैकी ८०% हिस्सा म्हणून राज्य शासन व २०% हिस्सा म्हणून बुलडाणा 
नगरपरिषद निधी उपलब्ध करुन देईल. सदर योजनेचा वित्तीय आकृतीबंध पुढीलप्रमाणे राहील. 


अ.क्र हिस्सा मंजूर निघी (रु) अक्षरी मंजूर निधी 
१ | ८०% राज्य हिस्सा २,४०,००,०००/- | रुपये दोन कोटी चाळीस लक्ष फक्‍त. 
२ | 20% बुलडाणा ६०,००,०००/- रुपये बासष्ठ लाख अडतीस हजार 
नगरपरिषदेचा हिस्सा --२,३८,२३२/- eral बत्तीस फक्‍त 
+ २,३८,२३२.१२ इता 
निधी नगरपरिषद स्वत: 
भरणार आहे 
एकूण ३,०२,३८,२३२/- | रुपये तीन कोटी दोन लक्ष अडतीस 
हजार Gal बत्तीस फक्त 


अ) “एकूण मंजूर निधीपैकी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा हा राज्य शासनामार्फत निर्गमित 
केलेल्या हिऱ्याच्या २०% याप्रमाणे प्रथमत: बँक खात्यात जमा करण्यात यावा. 


ब) उत्सवांच्या कालावधीत निर्माल्य वा मूर्त्यांचे विसर्जन वा तत्सम बाबींमुळे तलावातील 
पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०१३/प्र.क्र.११०/तां.क.३ 


३. राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत बुलडाणा नगरपरिषद हददीतील संगम तलावाचे 
पर्यावरणीयदृष्टया संवर्धन करण्यासाठी राज्य हिछ्यापोटी देय एकूण रुपये २,४०,००,००० (रुपये 
दोन कोटी चाळीस लक्ष) पैकी दिनांक ६.१.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरित रुपये २५.०० 
लक्ष (रुपये पंचवीस लक्ष फक्त) एवढी रक्‍कम खर्च करण्यास, मुख्याधिकारी, बुलडाणा नगरपरिषद 
यांना शासन निर्णयातील “प्रपत्र -ब* मधील सर्व मार्गदर्शक तत्वे, अटी व शर्तीच्या अधीन राहून या 
शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे.तसेच राज्य हिळ्यापोटी देय असलेल्या उर्वरित 
निधीपैकी पुढील हप्ता रुपये ५०.०० (रुपये पन्नास लक्ष Had ) इतका निधी वितरित करण्यात येत 
आहे. 


छ. यासाठी मुख्याधिकारी नगरपरिषद, बुलडाणा (Chief officer Municipal Council, Buldhana) 
यांच्या नावे रु. ५०.०० लक्ष (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) एवढया रक्कमेचा TASS काढण्यात यावा. 


५. बुलडाणा नगरपरिषदेला अदा करावयाची रुपये ५०.०० लक्ष एवढी रक्‍कम अधिदान व 
लेखाधिकारी यांच्यामार्फत कोषागारातून काढून मुख्याधिकारी, बुलडाणा नगररिषद यांना अदा 
करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून श्री. म.रा. बंदपट्टे, अवर सचिव , पर्यावरण विभाग 
व नियंत्रक अधिकारी म्हणून श्री. ह.बा. हजारी, उप सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय यांना घोषित 
करण्यात येत आहे. त्यांनी मुख्याधिकारी, बुलडाणा यांना रुपये ५०.०० (रुपये पन्नास लक्ष फक्त ) 
अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून स्वतंत्र धनादेशाव्दारे वितरित करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


दर सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च हा मागणी क्र. यू-४, ३४३५ परिस्थितिकी व पर्यावरण ०४, 
प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण, १०३, वायू व जल प्रदूषण प्रतिबंध, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य 
योजनांतर्गत योजना (०२),पर्यावरण प्रतिबंधक (०२) (०७, राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना 
(३४३५०१८२), ३१,सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)” या मुख्य- लेखाशिर्षाखाली सन २०१७-१८ वर्षात 
अर्थसंकल्पित रु.९००.०० लक्षच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली 
वर्गीकृत करण्यात यावा 


७. हा झासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २९१३ 
/का.१४७२, दिनांक २०.९.२०१७ अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं- 
२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३,दिनांक १८ एप्रिल, २०१७ मधील परिच्छेद क्र.9 ते १८ अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. तसेच प्रमाणित करण्यात येते की, दिनांक १८ एप्रिळ, २०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील परिशिष्टातील अनु.क्र. ३ व ८मधील अटींची पूर्तता होत आहे तसेच वित्त विभागाच्या 
शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१६/प्र..क्र.८९/अर्थ-.३, दिनांक २० एप्रिळ,२०१६ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील ३ व ९ मधील अटींची पूर्तता होत आहे. 


८. याशिवाय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ -३, दिनांक 
३० जून, २०१७ अन्वये परिच्छेद क्र.४ मधील खालील बाबींची पूर्तता होत आहे. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०१३/प्र.क्र.११०/तां.क.३ 


१) मुख्याधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांना वितरित करण्यात आलेल्या अनुदानाचा 
१००% विनियोग पूर्ण केला असल्याबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 


२) विभागाकडे विभागाच्या हया लेखाशिर्षाखाली संक्षिप्त देयकावर घेतलेल्या निधीचे 
तपशीलवार देयक प्रलंबित नाही . 
३ मुख्याधिकारी, बुलडाणा यांनी लगतच्या मागील महिन्याची बँक अकाउंट स्टेटमेंट 
(Bank Account Statement ) शासनास सादर केली आहेत. तसेच विभागामार्फत आतापर्यन्त 
करण्यात आलेला खर्च ७०% च्या मर्यादेत आहे. 


४ .परिच्छेद क्र.४ मधील ४ ते १५ या बाबी लागू नाहीत. 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२७१५५६२८४२०४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Manohar Ramchandra. 2 ronment 
9da33b569805fb, 


B INumber=bb7b9a28cd6d8e2b 1 fa8f60d210258464e6ece204d026 
a nd patte serialNumber: 1a28cd6d8e2b fal fcr 


17fb7 ed6be3db6752c, cn=Manohar Ramchandra Bandpatte 
Date: 2018.03.27 16:01:21 +05'30' 


i 
& 
ठे 
8 
Ss 


९२. =Maharashtra, 
95 17aa9b96ad 1d49625c9cSadBe7d6dc787d9227 


(मनोहर रा. TATE ) 
अवर सचिव , पर्यावरण विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्ष),महाराष्ट्र १/२,मंबई/ नागपूर. 
मुख्याधिकारी, बुलडाणा नगरपरिषद. 


) 
) 
) 
) 
) जिल्हाधिकारी, जिल्हा कार्यालय, बुलडाणा 
) 
) 
) 
) 


“८०, A 


8 


Cc 


षु 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

मा.मंत्री, पर्यावरण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री, पर्यावरण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

१०) अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंबई. 
११) प्रधानसचिव, नगरविकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंबई. 
१२) वित्त विभाग (कार्यासन क्रमांक व्यय-१६/अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 


SG ८:८४ 


टू. 


vo 


१३) नियोजन विभाग, कार्यासन H.9802, मंत्रालय, मंबई. 
१४) रोखझाखा, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) निवडनस्ती. 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०१३/प्र.क्र.११०/तां.क.३ 


शासन निर्णय क्र. रासयो-२०११/प्र.क्र.११०/तां.क.३, दिनांक २६ मार्च, २०१८ सोबतचे सहपत्र 


प्रपत्र-अ* Conservation of Sangam Lake, Buldhana 


Sr. No Items Estimated Cost 
(in Rs) 
1 Rising Main upto Sewage Treatment Plant 11,80,264.61 
2 Construction of Sewage Treatment Plant 53,87,577.50 
3 Construction of Pumping Station 13,71,916.53 
4 Rising Main From PS to treatment plant 12,62,428.17 
5 PS Electrical Work 12,62,428.17 
6 | PS Mechanical Work 811,195.58 
7 Stone Pitching 1,98,73,270.20 
Total 3,02,38,232.12 


Manohar Ramchandra 


Bandpatte 


Digitally signed by Manohar Ramchandra Bandpatte 

DN: c=IN, ment Department, 
postalCo 

25.4.20=0 


(मनोहर रा. TATE ) 
अवर सचिव, पर्यावरण विभाग 


महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०१३/प्र.क्र.११०/तां.क.३ 


शासन निर्णय क्र. रासयो -२०१३/प्र.क्र.११०/तां.क.३, दिनांक २६ मार्च, २०१८ सोबतचे सहपत्र 


66 प्रपत्र-ब 39 


राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत बुलडाणा नगरपरिषद, हद्दीतील संगम तलावाच्या संवर्धन कामांसाठीच्या अटी व 


& . 


शर्ती 


. प्रपत्र -अ” मधील नमूद कामांना प्रथमत: तांत्रिक मंजूरी प्राप्त करुन घेण्यात यावी. योजनेच्या प्रत्येक 


टप्प्यात हाती घेण्यात येणा-या कामाचे मंजूर तांत्रिक आराखडे, अंदाजपत्रके, नकाशे, संकल्पचित्र 
इ. शासनाकडे काम सुरु करण्यापूर्वी सादर करणे बंधनकारक असेल. शासनास उपरोक्त माहिती 
सादर केल्यानंतरच कामे सुरु करण्यात यावीत. हाती घेण्यात यावयाच्या (“प्रपत्र-अ” मधील नमूद 
कामे) कामासंबंधित तलावाच्या सद्यस्थितीची छायाचित्रे घेण्यात यावी. तसेच व्हीडीओ रेकॉडिंग 
करण्यात यावे. कामांच्या प्रगतीनुसार दर दोन महिन्यांनी याप्रकारे छायाचित्रण करण्यात यावे. 


. तलाव संवर्धन क्षेत्रात तज्ञ व कामाचा अनुभव असलेली तसेच “प्रपत्र-अ* नुसार मंजूर खर्चाच्या बाबी 


संबधीत तज्ञ व पुरेसे तांत्रिक मनुष्यबळ असलेली संस्था /शासकीय प्राधिकरण/ मंडळ यांची प्रकल्प 
व्यवस्थापन सल्लागार संस्था म्हणून मुख्याधिकारी, बुलडाणा नगरपरिषदेने विहित पध्दतीने नियुक्‍ती 
करावी. ही संस्था “प्रपत्र-अ” नुसार मंजूर खर्चाच्या बाबींचे स्थानिक डी. एस. आर. प्रमाणे खर्चाचे 
अंदाज, कामाचे आराखडे तयार करणे व तपासणे कामाची गुणवत्ता राखणे, सर्व कामे विहित 
कालमर्यादेत पूर्ण करणे याबाबत वेळोवेळी समन्वय करेल. नगरपरिषदेने प्रकल्पासाठी तांत्रिक 
मनुष्यबळ तयार होण्यासाठी या संस्थेचा उपयोग करावा. 


. शासनाने वितरित केलेल्या निधीच्या विहित प्रमाणात बुलडाणा नगरपरिषदेने त्यांचा अनुज्ञेय हिस्सा 


खात्यात जमा करावा. सदर हिस्सा प्रकल्पावर खर्च केल्याशिवाय तसेच, प्रकल्पांतर्गत होणा-या 
कामांचे गुणवत्ता लेखापरिक्षण केल्याशिवाय पुढील हप्ता मुक्‍त करण्यात येणार नाही. 


. कामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची व कामाची गुणवत्ता राखण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही 


मुख्याधिकारी, बुलडाणा नगरपरिषद यांची असेल. सदर प्रकल्पाच्या कामासाठी लागणारा निधी खर्च 
करताना मुख्याधिकारी बुलडाणा यांच्या देखरेखेखाली करण्यात यावा. 

प्रकल्पाची यथायोग्य अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची 
मुख्याधिकारी, बुलडाणा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापना करण्यात यावी. या समितीत नगरपरिषदेतील 
संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, पर्यावरण विषयक तज्ञ, उपरोक्त प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्थेचे 
प्रतिनिधी यांच्यासह नगरपरिषदेस आवश्‍यक वाटतील अशा प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात यावा. ही 
समिती प्रकल्पांतर्गत होत असलेल्या सर्व कामकाजाचे सनियंत्रण करेल व कामांच्या गुणवत्तेवर 
नियंत्रण ठेवेल. सदर समितीची आढावा बैठक दर महिन्याला अयोजित करण्यात यावी. 


. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावरही प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्थेच्या मदतीशिवाय तलावाचे संवर्धन होणे 


गरजेचे असल्याने योजनेची कामे पूर्ण झाल्यावरही ही समिती बैठक आयोजित करेल. ही समिती 
भौतिक बाबींची देखभाल, प्रकल्पांपासून मिळणारे उत्पन्न, प्रकल्प संवर्धनासाठी उपाययोजना व खर्च 
याबाबत आढावा घेत राहील. 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०१३/प्र.क्र.११०/तां.क.३ 


१०, 


१. 


१२. 


१२३. 


. काम पूर्ण झाल्यावर किमान पुढील १० वर्षापर्यंत तलावाची देखभाल व दुरुस्ती नगरपरिषदेने 


स्वखर्चाने करावयाची आहे. तसेच नगरपरिषद प्रकल्प अंमलबजावणी समितीचा अहवाल प्रत्येक ६ 
महिन्यांनी शासनाकडे पाठविण्याची व्यवस्था करेल. 


. तलावाच्या पाण्याची गुणवत्ता चालू महिन्यापासून पुढे प्रत्येक महिन्याला तपासण्यात यावी. पाण्याची 


गुणवत्ता तपासण्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ञ प्रयोगशाळेची /संस्थेची /मंडळाची नियुक्‍ती करण्यात 
यावी. दर महिन्याचा पाण्याच्या गुणवत्तेचा अहवाल सदर संस्था प्रकल्प सनियंत्रण समितीस व 
पर्यावरण विभागास दर तीन महिन्यांनी सादर करेल. 


उपरोक्त मुद्यानुसार केलेल्या कार्यवाही प्रमाणे मुख्याधिकारी, बुलडाणा हे शासनास दर तीन 
महिन्याला खालील अहवाल सादर करतील. 

अ. मंजूर कामांचा भौतिक प्रगती अहवाल 

ब. पण्याच्या गुणवत्ता अहवालाच्या प्रती 

क .प्रकल्प सनियंत्रण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

ड खर्चाचे प्रत्येक तिमाहीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 


सदर अहवाल सादर केल्याशिवाय कामाच्या पुढील टप्प्यातील निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही. 
तसेच आर्थिक वर्षाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वर्ष संपल्यानंतर एप्रिलच्या १० तारखेपर्यंत पर्यावरण विभागास 
सादर करावे. उपरोक्त मंजूर योजनेसाठी निधी उपलब्धतेनुसार अनुदान मुक्‍त करण्यात येईल. 


योजनेंतर्गत मंजूर विशिष्ट कामासाठी अदा केलेली वा मान्य केलेली रक्‍कम त्याच कामासाठी राज्य 
शासनाने घालून दिलेल्या अटी व शर्ती प्रमाणे व विहित कालमर्यादेत मान्य केलेल्या खर्चाच्या मर्यादेत 
खर्च करणे आवश्यक आहे. हा निधी इतर दुस-या कोणत्याही कामासाठी वा नगरपरिषदेच्या 
कामासाठी वापरता येणार नाही किंवा वळता करता येणार नाही. विशिष्ट कामासाठी मान्य केलेल्या 
खर्चापेक्षा जास्त खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित मुख्याधिकारी व नगरपरिषदेची असेल. 


या योजनेंतर्गत प्राप्त होणारा निधी हा राष्ट्रीयकृत बँकेत स्वतंत्र खाते उघडून त्या अंतर्गत जमा करावा 
व बँकेत ठेवलेल्या निधीवर मिळणारे व्याज याच निधीत जमा करावे. या निधीच्या उपयोगितेवर 
नियंत्रण राहण्यासाठी खात्याचे संचालन मुख्याधिकारी, बुलडाणा नगरपरिषद यांच्याव्दारे करण्यात 
यावे. उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करतेवेळी बँकेतील या खात्यावर झालेल्या व्यवहाराच्या नोंदी 
दर्शविणा-या पासबुकाची साक्षंकित प्रत सोबत जोडण्यात यावी. 

योजना पूर्ण झाल्यावर या योजनेंतर्गत निर्माण झालेल्या मालमत्तेपासून किंवा सोयीसुविधांपासून 
मिळणारे उत्पन्न हे या योजनेसाठी उघडलेल्या स्वतंत्र बँक खात्यातच जमा करण्यात यावे. या 
उत्पन्नातून तलाव संवर्धनासाठी अतिरिक्त कामे राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या अनुमतीने 
हाती घेता येतील. मात्र तलावाच्या संवर्धनाच्या कामाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कामासाठी हा 
महसूली निधी वापरता येणार नाही. 


१४. ही कामे शासन आदेशाच्या दिनांकापासून/धनादेझाच्या दिनांकापासून २४ महिन्यात किंवा तत्पूर्वी पूर्ण 


करावयाची आहेत. 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०१३/प्र.क्र.११०/तां.क.३ 


१५. 


१६. 


१७. 


4¢ 


aS: 


२०. 


२१ 


२२. 


23. 


मंजूर बाबीतील खर्चामध्ये बचत झाल्यास बचत झालेला निधी योजनेतीलच दुस-या उपांगासाठी 
राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या परवानगीने वापरता येईल. 


राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत निर्माण केलेल्या यंत्रणेच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च योजना 
कार्यान्वित झाल्यानंतर संबंधीत महानगरपालिकेने स्वत:च्या निधीतून भागावावयाचा आहे. 


योजनेंतर्गत खर्च करण्यात येणा-या रकमेचे लेखे प्रचलित लेखा संहितेनुसारच ठेवण्यात यावेत व 
त्याचे लेखापरिक्षण स्थानिक निधी व लेखापाल यांच्याव्दारे करण्यात यावे व त्याचा अहवाल पर्यावरण 
विभागास पाठविण्यात यावा. तसेच प्रत्येक आर्थिक वर्षा अखेर झालेलया खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
संबंधीत महालेखापाल कार्यालयास पाठविण्याची जबाबदारी आष्टा नगरपरिषदेची राहील. 


.तलावांच्या कामांच्या प्रगतीच्या अहवालाची तसेच खर्चाच्या विवरणपत्राची पर्यावरण विभागाच्या 


सक्षम अधिका-यांकडून तपसणी करण्यात येईल व तपासणीच्या वेळी नगरपरिषदेने आवश्‍यक ती 
सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक असेल. 

संबंधीत नगरपरिषदेच्या हद्दीतील हॉटेलमधून/ळलोकवस्तीतून/वाणिज्यिक आस्थापनेतून निघणारे 
सांडपाणी तलावात जाणार नाही याची जबाबदारी संबंधीत स्थानिक संस्थेची असेल. 


योजनेवरील कामासाठी मान्यता प्राप्त झालेल्या रक्कमेपेक्षा अधिक खर्च झालेली रक्‍कम 
शासनाकडून उपलब्ध होणार नाही. या कामासाठी शासनाने अदा केलेली रक्‍कम जर त्या कामावर 
घालून दिलेल्या विविक्षित वेळेमध्ये खर्च होऊ शकत नसेल तर त्यास राज्य शासनाच्या पर्यावरण 
विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक असेल. 


., योजनेवरील कामासाठी अदा केळेली रक्‍कम योग्यरितीने वापरली जात नाही किंवा कामाची योग्य 


ती प्रगती होत नाही असे शासनाच्या निदर्ानास आल्यास शासन कोणत्याही क्षणी अझा कामांची 
प्रशासकीय मान्यता रदबातळल करु ठकेल. 


राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या परवानगी शिवाय तलावात बोटींगची सुविधा उपलब्ध करुन 
देण्यात येणार नाही. तसेच यांत्रिक बोटींचा वापर तलावात कुठल्याही प्रयोजनासाठी अनुज्ञेय 
असणार नाही. फक्त पॅडल बोटचा वापर अनुज्ञेय असेल. 

तलावात मत्स्यमारी शक्यतो करण्यात येऊ नये. मत्स्यमारी करावयाची झाल्यास फक्त मार्च, एप्रिल 
व मे या तीन महिन्यासाठी परवानगी देण्यात यावी. अश्ञावेळी १० इंच व त्यापेक्षा लहान आकाराच्या 
माशांना पकडण्याची मुभा देण्यात येऊ नये. स्थानिक परिस्थितीनुसार याबाबत प्रकल्प सनियंत्रण 
समिती वेळोवेळी निर्णय घेईल. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०१३/प्र.क्र.११०/तां.क.३ 


२४. 


२ षु 


es 


२६. 


२७. 


२८ 


२९. 


२३१. 


३२. 


२३. 


२४. 


34. 


३६. 


योजनेवरील कामांसाठी राज्य शासनाच्या अनुदाना व्यतिरिक्त शासनाकडून, वित्तीय संस्थांकडून वा 
आणखी कोणत्याही संस्थांकडून प्राप्त निधी या योजने अंतर्गत खर्च झाल्याचे दर्शविण्यात येऊ नये. ( 


No Overlapping of schemes) 


, योजनेचे समन्वयन व पर्यवेक्षण करण्यासाठी भेट देणा-या राज्य शासनाच्या अधिका-यांस आवश्‍यक 


त्या सर्व प्रशासकीय सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक असेल. 


योजनेंतर्गत शासनाच्या अनुदानातून तयार केलेली मालमत्ता, ज्या कामासाठी निर्माण केली आहे, 
त्याच कामासाठी वापरणे आवश्‍यक आहे व त्यासाठी ही मालमत्ता अभिलेखित करणे आवश्यक आहे. 
योजनेंतर्गत करण्यात येणा-या निरनिराळया कामांचे व समन्वयाचे काम राज्यस्तरावरील सनियंत्रण 
समितीव्दारे करण्यात येते. या समितीने कामाबाबत वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
करणे आवश्यक असेल. 


.योजनेंतर्गत तलावातून काढण्यात येणा-या गाळांचे अभिलेख व छायाचित्रांसह पुरावे नगरपरिषदेने 


जतन करावेत. तसेच गाळाच्या विल्हेवाटीची अभिलेखामध्ये नोंद करुन ठेवावी. 


तलाव संवर्धनाबाबत मंजूर कामांमध्ये तलावातील गाळ काढणे व सिल्ट ट्रॅप लावण्याच्या कामाचा 
समावेश असल्यास, तलावाच्या गाळ काढण्याच्या कामाबरोबरच तसेच पावसाळयापूर्वी Ree ट्रॅप 
लावण्याचे काम पूर्ण होणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा तलावात पुन्हा गाळ जमा होऊ शकतो. 


.तलावाच्या कामास सुरवात करण्यापूर्वीची छायाचित्रे विभागास सादर करावीत. 


राज्य शासनाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटींचे व शर्तीचे पालन करणे नगरपरिषदेवर बंधनकारक 
राहील. 


योजनेंतर्गत किती लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला याची नोंद ठेवावी. 
योजना कालमर्यादेत पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याने योजने करिता कोणतेही एस्कलेडान चार्जेस 
अनुज्ञेय नाहीत. 


योजनेंतर्गत मंजूर कामांच्या निविदा हया शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या विहित प्रक्रियेचा 
अवलंब करुन स्विकाराव्यात. तसेच प्रकल्पांतर्गत मंजूर किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीच्या निविदा 
स्विकारण्यात येऊ नयेत. 


कॉन्ट्रॅक्टरने विहित वेळेत काम पूर्ण न केल्यास त्यांच्यावर दंड आकारण्याची तरतूद ठेवण्यात यावी. 
योजनांतर्गत झालेल्या सर्व खर्चाचा ताळमेळ वेळोवेळी अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई व 


तसेच महालेखाकार कार्यालय, मुंबई/ नागपूर यांच्या कार्यालयाशी घालण्याची जबाबदारी संबंधित 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असेल. 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०१३/प्र.क्र.११०/तां.क.३ 


३७. योजना पूर्ण झाल्यावर भविष्यात तलावाच्या उपयोगाबाबत व वापराबाबत किंवा तलावासंदर्भात 
कोणतीही नवीन कामे हाती घ्यावयाची झाल्यास त्यास प्रथम राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाची 
मान्यता घेण्यात यावी. 

३८.तलावाच्या क्षेत्राबाबत, मालकीबाबत, राबविण्यात येणा-या कामाच्या गुणवत्तेबाबत वा इतर संबंधित 


बाबींबाबत भविष्यात काही न्यायालयीन वा अन्य बाबी उदभवल्यास संबंधित मुख्याधिकारी तसेच संबंधित 
नगरपरिषद सर्वस्वी जबाबदार राहील. 


ode=400032, st=Mahi 


M a n 0 h a r R a mM Cc h a n d ra One ‘aa9b96ad1 त वक 


B a n d p a t t e serialNumber=bb7b9a28cd6d8e2b 1 fa8f60d210258464e6ece204d026 
17fbb7ed6be3db6752c, cn=Manohar Ramchandra Bandpatte 


Date: 2018.03.27 16:01:48 +05'30' 


(मनोहर रा. TATE ) 
अवर सचिव, पर्यावरण विभाग 


महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी १० 


